महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
विद्युत संघटनेतील महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी 
सेवेमधील पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१०६/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २० जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-ज्येष्ठता २०१६/प्र.क्र.१३९ /आस्था-१, 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१/ बारा, 
दिनांक २१ जून, २०२१. 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१०६/आस्था-१, 
दिनांक १३.१२.२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत संघटनेतील महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी 
सेवेमधीलळ पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) या संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या अभियंत्यांची दिनांक 09.09.2029 रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक १३.१२.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेली आहे. 


२. शासन परिपत्रक दि.१३.१२.२०२१ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीस अनुसरुन मुख्य अभियंता (विद्युत), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून दि.१७.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील तव्रुटींबाबत 
शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, सदर प्रस्तावासोबत प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन व महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन त्रुटींचे निराकरण करण्यात आले आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित 
असून सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत संघटनेतील महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवेमधील 
पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) या संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या अभियंत्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-ब” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल 
करण्यात येतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१०६/आस्था-१ 


४. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१२०१४४५०८२११८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- प्रपत्र-ब. Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
SATISH KASHINATH eee eee an 


HADPE Date 2022.01.20 14346: 70580 


(सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद. 

प्रपत्र-ब Helles संबंधित उप अभियंता (विद्युत) द्वारा संबंधीत अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

५) प्रपत्र-बॉ मधील संबंधित उप अभियंता (विद्युत) द्वारा अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
औरंगाबाद. 

मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संवर्गाचे नांव :- पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) 
श्रेणी :- S-20 Rs. 56600-177500 
पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
वर्ष) 
ae ee ळ्या (ee eee 
२४-०१-२००६ 


८ ९ 
Ald. २४-०१-२००६ | 39-92-20 बी.ई. (इ ।कार्यकारी अभियंता (विद्युत पदावर 
als तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत. 
श्री. संजय वै. मिश्रा पदोन्नती २९-११-१९६७ खुला २०-०३-२००६ २४-०१-२००६ | ३०-११-२०२५ | बी.एस.सी. (इ) |कार्यकारी अभियंता (विद्युत) पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत. 


श्री. विजय झालिग्राम पदोन्नती ०३-०९-१९७२ २०-०३-२००६ २४-०१-२००६ । ३०-०९-२०३० बी.ई. कार्यकारी अभियंता (विद्युत) पदावर 
पुसदकर (इलेक्ट्रॉनिक [age स्वरुपात पदोन्नत. 
अँण्ड पॉवर) 
एम.ई. 
(इलेक्ट्रीकल 
कंट्रोल सिस्टीम) 


श्री. संजय रावसो पदोन्नती १२-०४-१९७५ .ज. २४-०१-२००६ २४-०१-२००६ । ३०-०४-२०३३ बी.ई. (इ ।कार्यकारी अभियंता (विद्युत पदावर 
पुजारी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत. 
श्रीमती नलिनी सुहास पदोन्नती १५-१०-१९७४ ०७-०७-२००७ ०७-०७-२००७ | ३१-१०-२०३२ बी.ई. (इ. ।कार्यकारी अभियंता (विद्युत पदावर 
सुत्रावे तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र. १०६/आस्था-१,दिनांक २०/०१/२०२२ चे सहपत्र 
संवर्गाचे नांव :- पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) 
णी :- S-20 Rs. 56600-177500 
पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) संवर्गाची दिनांक 09.09.2029 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
वर्ष) 


नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- 


नियुक्तीचा वर्ष) 
मार्ग 


aS ae 


श्री. मानसिंग रंगराव | पदोन्नती | ०१-०६-१९७० ०७-०७-२००७ | ०७-०७-२००७ | ३१-०५-२०२८ कार्यकारी अभियंता (विद्युत पदावर 
शिंदे तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत. 


पदोन्नती ०१-०६-१९६९ ०७-०७-२००७ १६-०४-२००८ | ३१-०५-२०२७ कार्यकारी अभियंता (विद्युत पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत. 

पदोन्नती ०९-०७-१९७३ ०७-०७-२००७ १६-०४-२००८ | ३१-०७-२०३१ कार्यकारी अभियंता (विद्युत पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत. 


= — वि — C3 
is a al शि i 


| र्‌ | | । | | . ; | न 11 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र. १०६/आस्था-१,दिनांक २०/०१/२०२२ चे सहपत्र 
संवर्गाचे नांव :- पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) 
श्रेणी :- S-20 Rs. 56600-177500 

पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) संवर्गाची दिनांक 09.09.2029 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 

नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अर्हता 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
मार्ग वर्ष) 


९ 
१४ श्री. निलेश भिमराव सरळसेवा | ०१-०१-१९८४ | इ.मा.व. १३-०३-२०१५ १३-०३-२०१५ | 39-92-2089 बी.ई. (इ) 
बी.ई. SSM. 


श्री. चंद्रकांत बंडाप्पा सरळसेवा | १७-०७-१९८१ ०२-०३-२०१५ 02-03-2094 | ३१-०७-२०३९ 
चाकोते 


ee य ee कट न... 0... य 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र. १०६/आस्था-१,दिनांक २०/०१/२०२२ चे सहपत्र 
संवर्गाचे नांव :- पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) 
णी :- S-20 Rs. 56600-177500 
पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) संवर्गाची दिनांक 09.09.2029 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
मार्ग वर्ष) 


क्रिडा अडा ‘ ae आळ डी अंब, पडळ! ee 
१६ 


श्री. मनिष रामचंद्र सरळसेवा । १८-०६-१९७४ २०-०७-२०१५ २०-०७-२०१५ | ३१-०६-२०३२ श्री.मनिष पाटील यांनी मा.महाराष्ट्र 

पाटील न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल 
केलेल्या मूळ अर्ज 298/298 वर 
मा.न्यायालयाने दिलेल्या न्याय निर्णय 
विरोधात म.लो.सेवा आयोगाने मा.उच्च 
न्यायालय, नागपूर येथे दाखल 
केलेल्या रिट याचिका 

.१५८७/२०१५ वर मा.उच्च 

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने त्यांच्या गुणानुक्रमामध्ये 
केलेला बदल लक्षात घेऊन श्री.मनिष 
पाटील यांना सेवा ज्येष्ठतेमध्ये स्थान 
देण्यात आलेले आहे. 
परिविक्षाधीन कालावधी यडास्वीरित्या 
पुर्ण केल्याच्या अधीनतेने समावेश. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र. १०६/आस्था-१,दिनांक २०/०१/२०२२ चे सहपत्र 
संवर्गाचे नांव :- पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) 
णी :- 5-20 Rs. 56600-177500 
पदवीधर उप अभियंता (विद्युत) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
उं नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
मार्ग 


०५-०३-२०१५ इ. (ई.ई.पी. 


०५-०३-२०१५ | ३१-१०-२०४० 
सरळसेवा | ०१-१०-१९८० | इ.मा.व./ ०८-०५-२०१५ ०८-०५-२०१५ | ३०-०९-२०३८ 
दिव्यांग 
(कर्णबधीर) 


श्रीमती केतकी सरळसेवा | ०२-०७-१९८५ | अ.जा ३०-०७-२०१५ ३०-०७-२०१५ १-०७-२०४३ 
eh 

श्रीमती शिल्पा सरळसेवा । २१-०७-१९८१ ०३-०३-२०१५ |। ०३-०३-२०१५ | ३१-०७-२०३९ | बी.ई. (हो/ एम 
ae | 


